पदोन्नती 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) 
यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) 
(अराजपत्रित) (२०% कोटा) पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक-पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२३/सेवा-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०२३ 


शासन आदेश :- 

सन २०२२-२३ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) (अराजपत्रित) पदावर (२०% कोट) 
वेतनस्तर एस-१५ रु.४१८००-१३२३०० या वेतनश्रेणीत या आदेशान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, दिनांक १४.०७.२०२१ अन्वये विभागीय संवर्गातील Rat 
पदांची संख्या विचारात घेवून विभागीय संवर्ग वाटप नियमावलीतील तरतुदीनूसार परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद 
केलेल्या अभियंत्यांना विभागीय संवर्ग वाटप करण्यात येत असून, संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
यांची पदोन्नती नंतरची पदस्थापना परिशिष्ट “अ” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या महसुली 
विभागातील पदावर करण्यात येत आहे. 
२. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांना पुढील अटीच्या अधिन राहून 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 

१. सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपातील पदोन्नती राहील. 

२. निवडसूची तयार करताना कोणतेही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले 
नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 

३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४.०८.२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा. उच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित असून, 
सदर याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई यांच्या दि.२९.०६.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची 
सर्व Rat पदे सा.प्र.वि./१६-अ यांनी दि.२०.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरुपातील पदोन्नती असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतीळल कर्मचाऱयांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

६. निवडसूचीतील ज्या अधिकाऱ्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु असेल त्यांच्याबाबत 
सा.प्र.वि. शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७, दि.३०.०८.२०१८ नुसार कार्यवाही करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२३/सेवा->३ 


७. निवडसूचीतील सर्व कर्मचाऱ्यांनी सा. प्र. वि. शासन निर्णय दि.०१.०८.२०१९ नुसार 
विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटींच्या अधिन राहून सदर 
निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

८. सदर निवडसूचीतील कर्मचाऱ्यांना महसुली विभाग वाटपासंदर्भात सा.प्र.वि. अधिसूचना 
दि.१४.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार महसुली विभाग वाटप व पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 

९. सदर निवडसूची ही श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकीर्ण अर्ज 
क्र.३४४/२०२० मध्ये दाखळ अवमान याचिका क्र.०८/२०२१, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. 
१०५६/२०१९, संकीर्ण अर्ज क्र.३२९/२०२०, श्री.अरविंद GRAS व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र.९३५/२०२०, संकीर्ण अर्ज क्र.५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण रोडगे यांनी 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्र.३६/२०२१, श्री.सचिन आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१४०/२०२१ व संकीर्ण अर्ज क्र.७२/ 
२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे 
दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी यांनी मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, श्री. भैय्या 
रामटेके यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, श्रीमती सुजाता एस. भातकुले व श्रीमती वृशाली एस. 
गारोडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे 
दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र.११४६/२०२१, मूळ अर्ज क्र. ११४७/२०२१, श्री.गणेश 
केशवराव चाटे व इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. 
४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. ५८७/२०२१, मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दाखल 
Re ficient स्टॅम्प नं. 9909/2023, यांच्या न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 

३. सोबतच्या परिशिष्ठ-“अ” मधील अ.क्र. ४९ व ५० येथील अभियंत्यांना दिव्यांग प्रवर्गासाठी 
आरक्षित असलेल्या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. संबंधित मुख्य अभियंता, यांनी परिशिष्ट "अ" मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना पदोन्नतीच्या 
पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे व पदस्थापनेच्या पदावर कमीत कमी पदग्रहण अवधी 
घेऊन रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता रुजू होण्याचे 
आदेश द्यावेत. 

५. संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांनी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदोन्नतीने पदस्थापना 
केलेल्या पदावर या आदेझाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रुजू व्हावे अन्यथा सामान्य प्रशासन 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२३/सेवा->३ 


विभाग, अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ नुसार संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकाचा अनुपस्थितीचा 
कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 

६. संबंधित मुख्य अभियंता, यांनी परिशिष्ट "अ " मधील नमूद केलेले स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
हे पदोन्नतीच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर १ महिन्याच्या आत रुजू न 
झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत. जेणेकरुन परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन स्तरावर 
पुढील कार्यवाही करणे शक्य होईल. 

७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१०१९१६२१२३८४१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by DINESH JAIPRAKASH BARHATE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab496 le4bf4 
J A | P RA KAS H b8a6fc3d8b24271 le, postalCode=400032, laharash' 

serialNumber=375B2A0B3D3C850685CDBDA7427B95DCF37C814 

A2A1DA11BFDA199A0B7C55447, cn=DINESH JAIPRAKASH 


BARHATE eae 
Date: 2023.10.20 13:30:09 +05'30" 


(दिनेश ज. बऱ्हाटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/ नांदेड/ 
कोकण/ नाशिक/ मुंबई/पु णे, 
४. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई, 
५. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
६. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, 
७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि). यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१०. सह सचिव (सं.नि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. संबंधित पदोन्नत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत, 
१२. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. कार्यासन सेवा-३ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२३/सेवा->३ 


शासन आदेश क्र.पदोन्न-२०२३/ प्र.क्र.३२३/सेवा-३, दि.२० ऑक्टोबर, २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र | जेष्ठता स्थापत्य yet =| महसुली | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्रमांक अभियांत्रिकी विभाग 
सहायकाचे नांव वाटप 
ea 2 3 | 8 | षु & 
१) | १६०७-अ श्रीमती सारीका | sad. | नागपूर ।सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर अंतर्गत 
ऱयामपंत बाभळे महिला सा.बां.उपविभाग, आर्वी येथील 
रिक्‍त पदी 
2) | १६९९-अ | श्रीमती अर्चना इ.मा.व पुणे | सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत 
अजय क्षीरसागर =| (नियुक्‍ती सा.बां.उपविभाग, सांगोला 
खुला येथील रिक्‍त पदी 
महिला) 
3) | १७३५-अ | श्रीमती भिमाबाई | अ.जा. पुणे ।सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत 
श्रीरंग गायकवाड सा.बां.उपविभाग कराड उत्तर 
येथील रिक्‍त पदी 
४) | १७९७-अ | श्रीमती संगीता खुला पुणे | सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत 
प्रकाशा वाबळे रिक्‍त पदी 
(श्रीमती गायत्री 
विवेकानंद पवार) 
प) | १९३९-अ | श्री.संदिप अ.जा. पुणे सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
राजाराम मिसाळ अंतर्गत येथील रिक्‍त पदी 
६ | १९४६-अ  श्री.स्वप्नील Sag. | कोकण-१ | सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत 
अनंत बावधनकर सा.बां.उपविभाग, राजापूर 
येथील रिक्‍त पदी. 
(9) १९७०  । श्री.अल्पेठ्ठा खुला | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत 
मणीलाल पांचाळ इलाखा sex विभाग अंतर्गत 
आमदार निवास येथील रिक्‍त 
पदी. 
८) | १९९८-अ । श्रीमती अर्चना वि. मा. पुणे | सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत 
रवि कैरमकोंडा प्र. रिक्‍त पदी. 
(श्रीमती अर्चना 
नारायण ठांकर) 
९) २००९ | श्रीमती गायत्री भ.ज. (ड) | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत 
राहुल साळुंखे नियुक्‍ती मलबारहिल एकात्मिकृत 
(खुल) घटक सा.बां.उपविभाग, मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२३/सेवा-२३ 


येथील रिक्त पदी 
qo) | २०१० _ श्रीमती प्रतिज्ञा अ.जा. | कोकण-२ ।सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत 
अरूण तावडे एकात्मिकृत घटक 
सा.बां.विभाग, मुंबई येथील 
रिक्‍त पदी. 
११) | २०११ | श्रीमती विद्या अ.जा. पुणे ।सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत मार्ग 
कैलास सुर्यवंशी प्रकल्प विभाग क्र.७, पुणे 
(श्रीमती विद्या येथील रिक्‍त पदी 
विजयराज 
कापडणे) 
१२) । २०१२ श्री.रमेश भ.ज. (क) पुणे | सा.बां. मंडळ, सोलापूर अंतर्गत 
भानुदास चवरे सा.बां.विभाग, सोलापूर, 
येथील रिक्‍त पदी. 
१३) | 2098 | श्री.अनिल कडू इ.मा.व. | नाशिक ।सा.बां.मंडळ, जळगाव (प्रकल्प 
महाजन शाखा) येथील रिक्‍त पदी 
१४ । २०१५ _ श्री.अनिल खुला ।औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
लक्ष्मणराव सा.बां.उपविभाग, देगलूर 
कस्तुरे येथील रिक्‍त पदी. 
१५) | २०१६ | श्री.दिनेशा अ.जा. | नागपूर ।सा.बां.मंडळ, नागपूर अंतर्गत 
तात्याजी भगत आमदार निवास उपविभाग, 
नागपूर येथील रिक्त पदी. 
१६) | २०१८-अ | श्री.राजेश ara | इ.मा.व. | नाशिक | सा.बां.मंडळ, अहमदनगर 
भावसार दिव्यांग अंतर्‌॒गत सा.बां.उपविभाग, 
(अस्थिव्यंग) राजूर येथील रिक्‍त पदी. 
१७ | २०१९ । श्री.सुभाष अ.जा. | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
गणपती धुतुरे सा.बां.उपविभाग, धर्माबाद 
येथील रिक्‍त पदी 
१८) | २०२०  ।श्री.रविंद्र इ.मा.व. | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
संतोषराव कड अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
जाफ्राबाद येथील रिक्‍त पदी. 
१९) | २०२५ श्री.शशिकांत अ.जा. नाशिक | सा.बां.मंडळ, अहमदनगर 
भीमराव अंभोरे अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
राजूर येथील रिक्‍त पदी. 
२०) | २०२६ श्रीमती कविता भ.ज. (ब) | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत 
शांताराम मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.३, 
फुलपगारे ठाणे येथील रिक्‍त पदी. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२३/सेवा->३ 


२१) | २०२८ श्री.संदीप इ.मा.व. | कोकण-१ | सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत 
भीमराव पाटील । (नियुक्‍ती सा.बां.उपविभाग क्र.२, पालघर 
खुला) येथील रिक्‍त पदी 
२२) | २०२९ । श्री.योगेश अ.जा. | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत 
मोतीलाल बागले रिक्‍त पदी 
२३) | २०३१ | श्री.रितेश सुनिल | इ.मा.व. | कोकण-१ | सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत 
सुर्यवंशी सा.बां. आदिवासी उपविभाग, 
जव्हार येथील रिक्‍त पदी 
२४ | २०३३  । श्री.देवचंद झामू । वि.जा. (अ) | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद 
राठोड अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.२, 
बीड (प्रकल्प शाखा) येथील 
रिक्‍त पदी 
२५) | २०३५ श्री.सुधाकर इ.मा.व. | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
सुलाजी पाटील अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
फुलंब्री येथील रिक्‍त पदी 
२६) | २०३६ । श्रीमती स्मिता खुला | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
कार्तिक वैद्य अंतर्गत सा.बां.विभाग (प्रकल्प 
(श्रीम.स्मिता शाखा) औरंगाबाद येथील रिक्‍त 
पंडीतराव पदी 
शिरढोणकर) 
२७ | 2030  श्री.समित अशोक | अ.जा. पुणे | Ua ASS, पुणे अंतर्गत मार्ग 
शिंदे प्रकल्प विभाग क्र.१, पुणे 
अंतर्गत इमारती सर्वेक्षण 
उपविभाग, पुणे येथील रिक्‍त 
पदी. 
२८) । २०३८  । श्रीमती अश्विनी । इ.मा.व. पुणे ।रा.म.मंडळ, पुणे अंतर्गत 
योगेश कुंभार रा.म.पुणे (तांत्रिक शाखा) पुणे 
(श्रीमती अश्विनी येथील रिक्‍त पदी. 
राजेंद्र गोरे) 
२९) | २०४० _  श्री.दत्ता शामराव | sara. | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
तारो अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
पैठण येथील Rea पदी. 
30) | २०४१  । श्रीमती प्रज्ञाराणी | अ.जा. | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
प्रभाकर Yate | (नियुक्‍ती अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
खुला फुलंब्री येथील रिक्‍त पदी 
महिला) 
३१ | २०४२ | श्री.मुकेश अशोक | भ.ज. (ब) | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२३/सेवा->३ 


तोनगिरे अंतर्गत रिक्‍त पदी 
३२) | 2083 श्री.संजय अ.जा. शि सा.बां.मंडळ, औरंगाब 
निशिकांत बगाटे अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, 
बदनापूर येथील रिक्‍त पदी 
33) | २०४४ | श्री.गिरीष Sarg. | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
श्रीकृष्णराव ढवळे अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, मंठा 
येथील रिक्‍त पदी 
३४) । २०४५ | श्री.संदिप भ.ज. (बो पुणे सा.बां. मंडळ, सोलापूर अंतर्गत 
रामदास सा.बां.विभाग, सोलापूर, 
यादमराळे येथील रिक्‍त पदी. 
34) | २०४६ | श्रीमती दिक्षा अ.जा. | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
नितिन पैठणे अंतर्गत सा.बां.उत्‌तर 
(श्रीमती दिक्षा उपविभाग, औरंगाबाद येथील 
साहेबराव पगारे) रिक्‍त पदी 
३६) | २०४७ | श्री.मनोज sag. | कोकण-१ | सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत 
रघुनाथ सोनार सा.बां.उपविभाग वेंगुर्ला येथील 
Rad पदी. 
३७) | २०४८ | श्री.सुमेध प्रितम अ.जा. | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, रायगड अंतर्गत 
सपकाळे मार्ग प्रकल्प उपविभाग, महाड 
येथील रिक्‍त पदी. 
३८) | २०४९ | श्री.प्रविण इ.मा.व. | कोकण-१ | सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 
श्रीकृष्ण तवाडे (प्रकल्प शाखा) येथील रिक्‍त 
पदी. 
३९) | २०५० ' श्री.प्रशांत खुला | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत 
कारभारी चव्हाण मलबारहिल एकात्मिकृत 
घटक सा.बां.उपविभाग, मुंबई 
येथील रिक्‍त पदी 
४०) २०५१ | श्री.मनोज लक्ष्मण | भ.ज. (ब) | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, रायगड अंतर्गत 
जिवनवाल मार्ग प्रकल्प उपविभाग, 
अलिबाग येथील रिक्‍त पदी. 
४१) । २०५२ श्री.बाळासाहेब । वि.जा. (अ) | कोकण-२ | मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय 
देवसिंग राठोड महामार्ग (सा.बां.) विभाग, 
कोकण भवन , नवी मुंबई 
येथील रिक्‍त पदी. 
४२) । २०५३ श्री.संजय विष्णू खुला | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत 
ars एकात्मिकृत घटक (सा.बां.) 
विभाग, मुंबई अंतर्गत रिक्‍त 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-२०२३/प्र.क्र.३२३/सेवा->३ 


पदी. 

४३) | २०५४ | श्रीमती पुष्पा अ.जा. | कोकण-१ | रा.म.मंडळ, कोकण भवन, नवी 
प्रविण खरे (महिला मुंबई अंतर्गत रा.म.उपविभाग, 
(श्रीमती पुष्पा प्रवर्ग) रत्नागिरी येथील रिक्‍त पदी. 
भास्कर चव्हाण) 

४४) | २०५५  । श्रीमती ara इ.मा.व. | कोकण-२ | दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ, 
गफुर शोख कोकण भवन, नवी मुंबई 

येथील रिक्‍त पदी. 

४५) । २०५८ श्रीमती स्वाती अ.जा. | नाशिक ।सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत 
शेषराव घोडके सा.बां.उपविभाग, साक्री येथील 
(श्रीमती स्वाती रिक्‍त पदी. 
चेतन वाडे) 

४६) | २०५९  श्री.भानुदास अ.जा. | कोकण-१ | सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत 
रामचंद्र सा.बां.उपविभाग देवगड 
निकाळजे येथील रिक्‍त पदी 

४७ | २०६० | श्री.अरूण इ.मा.व. | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, रायगड अंतर्गत 
त्र्यंबकराव डहाके सा.बां. उपविभाग क्र.२, 

अलिबाग येथील रिक्‍त पदी. 

४८) | २०६५ | श्री.सागर वि.मा.प्र. | कोकण-१ | सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत 
मोहनराव इगेवार सा.बां.उपविभाग क्र.१, वसई 

येथील रिक्‍त पदी 

४९) । २०८३ | श्री.अनिल खुला | कोकण-२ | सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत 
भिमराव पाटील । (दिव्यांग) सा.बां.उपविभाग क्र.३, मुरबाड 

(कर्णबधीर) येथील रिक्‍त पदी 

yo) । २५४५ _ | श्रीमती अर्चना भ. ज. (ब) | औरंगाबाद | सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 

संजय पुरी दिव्यांग अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
(अल्पदृष्टी) जाफ्राबाद येथील रिक्‍त पदी 


ReKKKKKE 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


